राज्य सेवा हक आयोग, नाशिक या कार्यालयातील 
“कक्ष अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 


कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


MBI बा. काण्णव, कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/प्रशा-२ (१४-ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: २३ ऑक्टोबर, 2023 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक ०७.१०.२०२२. 


FURIE आदेडा 

उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक ०७.१०.२०२२ च्या आदेशान्वये, श्री.उदय बा. काण्णव, कक्ष अधिकारी, 
गृह विभाग यांची सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर एक वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध करुन देण्यात 
आली होती. त्यानुसार श्री.काण्णव हे उक्त नमूद कार्यालयात दिनांक १७.१०.२०२२ पासून प्रतिनियुक्तीने 
कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक १६.१०.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.उदय बा. काण्णव, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांच्या सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या 
पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस ०२ वर्ष म्हणजेच दिनांक १६.१०.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. श्री.काण्णव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक ०७.१०.२०२२ च्या शासन आदेशातील 
इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०२३१७०२५१९२०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
VIVEK RAMAKANT यश 


92cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e4552e27 
340b424d48717c, postalCod: hi 


JADHAV sae reer त्य 
(वि.र.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 


) अ.मु.स, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२३. 


शासन AT क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/प्रशा-२ (48-4) 


Cc 
a 
YS <->. Sere  ः-> if 


महाराष्ट्र राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, बृहन्मुंबई, नवीन प्रशासन भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक. 

सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

उप सचिव (लोकशाही दिन कक्ष), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
MVEA बा. काण्णव, कक्ष अधिकारी, राज्य सेवा हक्क आयोग, नाशिक. 

(प्रशासकीय विभागामार्फत) 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ प्ररा-२ (१४-ब). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


